“हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर 
विकास आराखड्यास” मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ९७/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १० जानेवारी, २०२४. 


वाचा: 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४.०६. २०१५. 
२) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९.०७. २०१६. 
३) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्र.जिनिस पुणे/नि-०८/तिक्षेवि/हुतात्मा राजगुरु/ 
२०२३/२१८५, दिनांक ०२.०८.२०२३ 
४) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.१७.११.२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने चक्राकार पध्दतीने दिलेली मान्यता. 
६) शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.९७/का.१४४४-अ, दि.३० नोव्हेंबर २०२३. 


शासन शुध्दिपत्रक- 


उपरोक्‍त नमूद वाचा क्र. ६ येथील शासन निर्णयामधील “परिशिष्ट-अ” मधील 
विवरणपत्र पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


“परिशिष्ट-अ” 
“हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकास आराखडा” 


HUTATMA RAJGURU SMARAK - HOLISTIC CONSERVATION AND UPGRATION PROPOSAL 
कामांची कोटी मध्ये 
अ. क्र. वर्णन आणि कामांची यादी क्षेत्र एकक 
रक्‍कम 
q म जीर्णोद्धार, जन्मखोली, थोरला वाडा, तालीम, मुख्य (940.00 | Sq.m ९.०० 
, राम मंदिर व इतर 
२  'स्मारकातील सुविधा व विकास - सुविधागृह, वाचनालय, उपहारगृह |  २४००.०० | Sq.m १८.०० 
ld इतर सुविधा 
३ ही परीसर सुधारणा - राम घाट, चांदोली घाट, त्याकडे जाणारा १५०.०० | R.m २१.०० 
, पायऱ्या व इतर 
४ संरक्षित भिंत ववाहनतळ १८६.०० | Sq.m १.९० 
५ पदपथ, अंतर्गत रस्ते व लॅडस्केप क्षेत्र ६,०७०.०० | Sq.m १.२० 
६ खुले सभागृह, पुतळे, म्युरल्स इ. १२६.०० | Rim ०.८० 
७ संपूर्ण स्मारकाची प्रकाश व्यवस्था, प्रोजेकडन मॅपिंग व ध्वनी शो Per Job ४.५० 
eee रक्‍कम 
५६.४० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ९७/का.१४४४-अ 


८ आकस्मिक खर्च 4% २.८२ 
९ लागार + पीएमसी ५% (दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार २:८२ 
ठोक स्वरुपात) 
१० विमा + रॉयल्टी + चाचणी २.५% १.४१ 
ण रक्‍कम ६३.४५ 
११ 'जीएसटी १८% ११.४२ 
सर्व करांसहित एकूण रक्‍कम ७४.४७ 
१२ ।१०% किंमत वाढ जोडा ७.४८ 
१३ भूसंपादन (State Archeology Dept. १७.०० CR) + भूसंपादन 20.93 
(PWD North Div. 3.93 CR) 
एकूण रक्‍कम १०२.४८ 


तसेच आराखडयाची एकूण किंमत “रु.१०४.१२ कोटी” ऐवजी “रु.१०२.४८ कोटी” 
अशी वाचण्यात यावी. 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 
शुद्धीपत्रक उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०११०१४३२१४९९१६ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
MILIND RAGHUNATH ears: 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24450cl 1d5ce0d99ed18a61fb5b 
ra, 


1685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashti 
KU L KA R N | serialNumber=DB6FB8A 1 DB6A8793024B0C8728EB79AB35DDOCAE14 
DDA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2024.01.10 14:33:04 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

५. जिल्हाधिकारी,पुणे. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

८.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे. 

९. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

११. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 

१२. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-८) (अर्थ-१६,) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


